विद्यावाचस्पत 
प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 


९८२२६४४६११ 


२२३) वेदसारशिवस्तोत्रम्‌-१ 
पशूनां पतिं पापनाशं परेशं 
गजेन्द्रस्य कृत्ति वसानं वरेण्यम्‌। 
जटाजूटमध्ये स्फुरदरांगवारिं 
महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्‌।।१।। 
वेद शब्दाचा अर्थ आहे ज्ञान. सगळ्या ज्ञानाचे सार अर्थात 
परमतत्व ते वेदसार. ते तत्व आहेत भगवान शंकर. त्यांची स्तुती. 
वेदसारशिवस्तोत्रम्‌. 
कोणत्याही अधिक विवेचनाची आवश्यकता नसलेले, जिभेवर 
ठेवलेली साखर जितक्या सहजतेने विरघळत जाते तशा सहजतेने 
यांच्या शब्दांचे अर्थ श्रवणा सोबत हृदयात उतरत जातात. इतके 
अलवार स्तोत्र. साधे, सोपे, सरळ स्तोत्र. 
या स्तोत्रात भगवंताची स्तुती करताना आचार्यश्री म्हणतात, 
पशूनां पतिं - संस्कृत मध्ये सर्व जीवांना पशु असे म्हणतात. 
या सर्व जीवांचे पती अर्थात संचालक. पालन कर्ते. 
पापनाशं - ज्यांच्या नामस्मरणरूपी अग्नीने भक्तांच्या पापरूपी 
इंधनाचा पाहता-पाहता नाश होतो असे. 
परेशं - ईश म्हणजे देवता. सर्वश्रेष्ठ देवता म्हणून परेश. 
गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं - हत्तीचे कातडे वस्त्र रूपात 
धारण करणारे. 
वरेण्यम्‌ - वर म्हणजे श्रेष्ठ. त्या श्रेष्ठांमधील देखील सर्वश्रेष्ठ 
ते वरेण्य. जटाजूटमध्ये स्फुरद्रांगवारिं- ज्यांचा जटे मध्ये गंगेचा 
पाण्याचे प्रवाह उसळ्या घेत राहतात असे. 
महादेवमेकं 
स्मरामि - ज्या एका महादेवाचेच मी स्मरण करतो . 
अर्थात त्यांच्या शिवाय मला कोणतेही अन्य शरण स्थान नाही. 
अन्य कशाचाही मौ विचार देखील करीत नाही. 
स्मरारिम्‌ - ते भगवान शंकर, हे स्मर म्हणजे भगवान 
मदनाचे अरी म्हणजे शत्रू आहेत. 
त्यांनी मदनाला जाळले होते. त्यांना प्रार्थना आहे की माझ्या 
मनातील देखील काम इत्यादी वासनांना शांत करा. 


गकर स्तात्र 


विद्यावाचस्पती 
प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


२२४) बेदसारशिवस्तोत्रम्‌ - २ 

महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं 

विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषम्‌। 

विरूपाक्षमिन्द्रर्कवहित्रिनेत्र 

सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्रम्‌।।२।। 

भगवान शंकरांच्या पंचतुंड स्वरूपाला जगद्रुर आद्य शंकराचार्य 
स्वामी महाराज वंदन करीत आहेत. 

महेशं - सर्व देवतां मधील सर्व श्रेष्ठ. 

प) - सुर म्हणजे देवता त्यांचे स्वामी. देवांचेही देव. 


पूज्य. 
सुरारार्तिनाशं - सुर म्हणजे देवता. त्यांचे आरती म्हणजे 


दुःख. कळवळून केलेली प्रार्थना म्हणजे आर्त. समोरच्याचे दुःख 
पाहून आपल्या मनाला होत असलेल्या वेदना म्हणजे आर्त. 
देवतांचे असे आर्त दूर करणारे. देवतां वरील सर्व संकटांचे 
निवारण करणारे. 

विभुं - परम व्यापक. सर्वव्यापी. 

विश्वनाथं - संपूर्ण चराचर ब्रह्मांडाचे स्वामी 

विभूत्यंगभूषम्‌ - विभूती अर्थात भस्माने ज्यांचे शरीर शोभून 
दिसते असे. वास्तविक सर्व संपल्या नंतर उरते ते भस्म. ते भस्म 
ज्यांचे आवरण आहे. त्वचेचाही बाहेरचा भाग आहे असे. 
अर्थात सर्व संपल्यावर ज्यांचे अस्तित्व सुरू होते असे. 

विरूपाक्षम्‌ - सामान्य माणसाला दोन डोळे असतात. त्याचे 
रूप तसेच असते. मात्र भगवान शंकरांना तिसरा डोळा असल्यामुळे 
त्यांना विशेष रूप युक्त डोळ्यांचे, या अर्थाने विरुपाक्ष म्हणतात. 

इन्द्रर्कवहित्रिनेत्रं- चंद्र सूर्य आणि अग्नी भगवान शंकरांचे 
तीन नेत्र आहेत. 

सदानन्दमीडे - अशा सदैव आनंदी असणाऱया भगवान 
सदानंदांचे मी ध्यान करतो. 

प्रभुं पंचवक्रम्‌ - हे प्रभू पाच मुखाचे आहेत. बाहेरच्या 
चार दिशातील सर्व ज्ञानांसह अन्तर्ज्ञानाचे प्रतीक आहे ते पाचवे 


मुख. 


२२५) वेदसारशिवस्तोत्रम्‌ - ३ 

गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं 

गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपम्‌। 

भवं भास्वरं भस्मना भूषितांग 

भवानीकलत्र भजे पंचवक्रम्‌।।३।। 

भगवान शंकरांच्या पंचवक्र स्वरूपाचे अधिक गुणवर्णन करताना 
आचार्यश्री म्हणतात, 

गिरीशं - गिरी म्हणजे पर्वत. पर्वत हा स्थिर, अविचल 
असतो. तसे परमस्थिर असणारे तत्व ते गिरीश. 

गणेशं - सर्व देवी देवता हेच जणू गण आहेत. त्या सगळ्यांचे 
अधिपती भगवान शंकर या अर्थाने गणेश आहेत . 

गले नीलवर्णं - हलाहल विष प्राशन केल्यामुळे ज्यांच्या 
गळ्याचा रंग काळसर निळा झालेला आहे असे. वास्तविक तो 
रंग काळा आहे. पण भगवान शंकर इतके कर्पूरगौर आहेत की 
त्या तेजाने तो निळसर दिसतो. 

गवेन्द्राधिरूढं - गो म्हणजे गाय. तिचा पती बेल तो गव. 
त्या सगळ्या बेलां मधील श्रेष्ठ तो नंदी. च्या नंदीवर बसणारे ते 
गवेन्द्राधिरूढ़. 

गणातीतरूपम्‌- सगळ्या गणापेक्षा अर्थात देवतांपेक्षा अत्यधिक 
सुंदर रूप असणारे. 

भवं - भव शब्दाचा अर्थ आहे प्रकट होणारे. जे स्वतः 
ज्योतिर्लिंग रूपात प्रगट होतात त्यांना भव म्हटले आहे. भव 
शब्द संसारासाठी वापरतात. या संसारात सर्वत्र व्यापून असणारे. 

भास्वरं- भा म्हणजे तेज. तेजाने युक्त असणारे. तेज, चैतन्य, 
ज्ञान हेच त्यांचे स्वरूप आहे असे. 

भस्मना भूषितांग - ज्यांनी भस्म आणि आपल्या अंगाला 
विभूषित केले आहे असे. 

भवानीकलत्रं - भवानी अर्थात आई जगदंबा पार्वती. ती 
ज्यांची कलत्र अर्थात अर्धांगिनी आहे असे. भजे पंचवक्रम्‌ - 
अशा पंचतुंडधारी भगवान शंकरांचे मी भजन करतो. 


२२६) वेदसारशिवस्तोत्रम्‌ - ४ 
शिवाकान्त शम्भो शशांकार्धमोले 
महेशान शूलिन्‌ जटाजूटधारिन्‌। 
त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप 
प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णूप।।४।। 
भगवान श्रीशंकरांच्या परमव्यापक स्वरूपाचे अभिवादन 
करताना भगवान जगद्रुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज 
म्हणतात, 
शिवाकान्त - शिवा म्हणजे देवी पार्वती. ती ज्यांना 
अत्यंत प्रिय आहे ते शिवाकांत. त्याशिवाय म्हणजे पार्वतीला 
जे अत्यंत प्रिय आहे ते शिवाकांत. 
शम्भो - शम्‌ म्हणजे कल्याण. सर्व जगाचे कल्याण 
करणारे ते शंभू. 
शशांकार्धमौले - शश म्हणजे ससा. ज्याच्या अंगावर 
ससा आहे तो शशांक, म्हणजे चंद्र. पौर्णिमेच्या चंद्रावर 
असणारा डाग पायावर उभा असलेल्या सशा प्रमाणे दिसतो. 
त्यावरून चंद्राला शशांक म्हणतात. त्याचा अर्धा भाग 
म्हणजे कोर.ती चंद्रकोर मौली म्हणजे मस्तकावर धारण 
करणारे. 
महेशान - ईशान म्हणजे देवता. सर्वश्रेष्ठ देवता 
शूलिन्‌ - शूल म्हणजे टोक. भगवान शंकरांच्या हातात 
तीन टोकांचे आयुध आहे.त्याला त्रिशूल म्हणतात. तो 
धारण करणारे ते शूली. 
जटाजूट्धारिन्‌- मस्तकावर जटाभार धारण करणारे. 
त्वमेको - तू एकमेवाद्वितीय आहेस. तुझ्यासारखा अन्य 
कोणीही नाही. 
जगद्व्यापको - या संपूर्ण जगामध्ये तूच व्यापलेला 
आहेस. चराचरामध्ये भरलेला आहेस. 
विश्वरूप- या विश्वाचा रूपात तूच नटलेला आहेस. 
पंचमहाभूत आणि त्रिगुण यांना एकत्रितरीत्या अष्टधा प्रकृती 
असे म्हणतात. 
या सगळ्या रूपामध्ये हे भगवान शंकरा आपलेच चैतन्य 
प्रतिबिंबित होऊन लीला करीत असते. 
प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप- हे पूर्णरूप भगवान 
शंकरा, हे प्रभू कृपया प्रसन्न व्हा. प्रसन्न व्हा. 


२२७) वेदसारशिवस्तोत्रम्‌-५ 

परात्मानमेकं जगट्वीजमाद्यं 

निरीहं निराकारमोंकारवेद्यम्‌। 

यतो जायते पाल्यते येन विश्वं 

तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌।।५।। 

भगवान शंकरांचा निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूपाचे वर्णन 
करताना जगद्रुर आदि शंकराचार्य स्वामी महाराज म्हणतात, 

परात्मानमेकं- एकमात्र परमतत्त्व असणारे. श्रेष्ठ. ब्रह्मस्वरूप. 
एकमेवाद्वितीय. जगद्वीजमाद्यं- संपूर्णं विश्वाचे आदी बीज. ज्यांचा 
चैतन्याच्या विस्तारातून या विश्वाचे प्रगटीकरण होत असते असे. 

निरीहं - स्वतःतच परिपूर्ण असल्याने, काही मिळण्याची 
अपेक्षा नसलेली. इच्छा विरहित. परम शांत. 

निराकारम्‌ - ज्योती स्वरूप असल्याने कोणत्याही एका विशिष्ट 
आकारात बद्ध नसलेले. निर्गुण निराकार. 

ऑंकारवेद्यम्‌- ओंकाराच्या द्वारे ज्यांना जाणता येते असे. 
त्याच माध्यमातून त्यांना समजून घेता येते असे. 

यतो जायते पाल्यते येन विश्वं 

तमौशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ - 
ज्यांच्यापासून हे विश्व निर्माण होते. ज्यांच्या द्वारे या विश्वाचे 
पालन होते. ज्यांच्यामध्ये हे विश्व लय पावते त्या भगवान 
शंकरांचे मी भजन करतो. 

कोणत्याही देवतेच्या परब्रह्म परमात्म स्वरूपाचे वर्णन कसे 
सारखेच असते पहा. 

शेवटची दोन चरणे वाचतांना सहजच आपल्याला श्री गणेश 
अथर्वशीर्षाची आठवण होते. तिथे मोरया चे वर्णन करताना श्री 
गणेश अथर्वशीर्ष कारांनी वापरलेले शब्द, 

सर्व जगदिदं त्वत्तो जायते। 

सर्व जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। 

सर्व जगदिदं त्वयि लयमेष्यति।। 

आणि इथे आचार्यश्रींनी उपयोजिलेली ही शब्दरचना या 
दोन्हीतील साम्य किती मनोहर आहे नाही का? 

सर्वत्र एकच मांडणी आहे. कारण शेवटी सर्व एकच आहे. 


विद्यावाचस्पती 
प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 


९८२२६४४६११ 


२२८) वेदसारशिवस्तोत्रम्‌ - ६ 

न भूमिर्न चापो न वहिर्न वायु- 

र्न चाकाशमास्ते 

न तन्द्रा न निद्रा। 

न ग्रीष्मो न शीतं 

न देशो न वेषो 

न यस्यास्ति मूर्तित्निमूर्तिं तमीडे।।६।। 

प्रस्तुत श्लोकात भगवान जगदरुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज 
भगवान श्रीशंकरांच्या अमूर्त स्वरूपाचे वर्णन करीत आहेत. ते 
म्हणतात, 

न भूमिर्न चापो न वहिर्न वायु- 

न॑ चाकाशमास्ते 

- भूमी म्हणजे पृथ्वी, आप म्हणजे पाणी, वही म्हणजे 
अग्नी, वायु आणि आकाश, या पंचमहाभूतां पैकी आपण काहीही 
नाही. कारण अशा कोणत्याही मर्यादेत आपण बद्ध नाही. या 
सगळ्यांमध्ये आपण व्याप्त आहात. मात्र त्या सगळ्यांच्या 
पलीकडे आपले अस्तित्व आहे. 

न तन्द्रा न निद्रा- 

आपल्याच आनंदात अर्धवट डोळे मिटलेल्या भगवान 
शंकरांच्या स्वरूपाचे हे वर्णन आहे. बाहेरून पाहणाऱ्यांना एक तर 
ती तंद्रा अर्थात धुंदी किंवा निद्रा म्हणजे झोप वाटू शकते. मात्र 
त्यांची अवस्था या दोन्ही जड अवस्थांच्या पलीकडे आहे. ती 
आत्मानंदाची अवस्था आहे. 

न ग्रीष्मो न शीतं - गर्मी, थंडी अशा सर्व द्वेताच्या 
आपण पलीकडे आहात. 

न देशो न वेषो - देश अर्थात स्थलमर्यादा तर वेष म्हणजे 
रूप मर्यादा. या सगळ्यांच्या पलीकडे असलेले. 

न यस्यास्ति मूर्तिः- वास्तविक ज्यांची कोणतीही मूर्ती 
नाही. जे अमूर्त आहेत. मात्र तरीदेखील ज्यांनी लीला स्वरूपात 
तीन गुणांच्या द्वारे स्वतःला व्यक्त केले आहे त्या, 

त्रिमूतिं तमीडे - त्रिमूर्ती भगवान शंकरांची मी उपासना 
करतो. 


(गुरूवार दि. २० ऑगस्टच्या अंकात अनावधानाने श्रीशांकर 
स्तोत्ररसावलीचा २३१ वे वेदसारशिवस्तोत्रम्‌-९ प्रसिध्द करण्यात 
आले. आज शुक्रवार दि. २१ च्या अंकात २२९ वा भाग प्रकाशित 
करित आहोत.) 


२२९) वेदसारशिवस्तोत्रम्‌- ७ 

अजं शाश्वतं कारणं कारणानां 

शिवं केवलं भासकं भासकानाम्‌। 

तुरीयं तमःपारमाद्यन्तहीनं 

प्रपद्ये परं पावनं द्वेतहीनम्‌।।७।। 

भगवान श्री शंकरांच्या अद्वितीय वैभवाचे वर्णन करताना आचार्य 
श्री म्हणतात, 

अजं - ज म्हणजे जन्माला येणे. तर अ उपसर्गा चा अर्थ नाही. 
जो जन्माला येत नाही. जो असतोच असतो. जन्माला येत नसल्याने 
मृत्यूचा प्रश्नच नाही. त्या परमात्म्याला अज असे म्हणतात. 

शाश्वतं - चिरंतन. स्थाई. भूत भविष्य वर्तमान तीनही काळात 
स्थिर. 

कारणं कारणानां - शास्त्रामध्ये निर्माण होणाऱ्या पदार्थाला कार्य 
असे म्हणतात. तो ज्या पासून निर्माण होतो त्याला कारण असे म्हणतात. 
उदाहरणार्थ घट हे कार्य आहे. माती हे त्याचे कारण आहे. 

अशा स्वरूपात संपूर्ण विश्वाच्या सर्व कारणांचे कारण अर्थात सर्व 
निर्मितीचा मूलसोत. 

शिवं- पवित्र. मंगल. 

केवलं - शुद्ध चैतन्य. मायेचा स्पर्श नसलेली अवस्था. 

भासकं भासकानाम्‌ - येथे भास शब्दाचा अर्थ जाणीव असा 
आहे. ज्याच्या मुळे जाणीव होते त्याला भासक असे म्हणतात. सामान्य 
भाषेत सूर्य. सूर्यप्रकाशामुळे सर्व वस्तूंचे ज्ञान होते. 

त्या तेजस्वी सूर्या च्या मागे असणारे मूलभूत तेज, 

तुरीयं - जागृती,स्वप्न आणि सुषुप्ती या तीनही अवस्थांच्या पार 
असणारी दिव्य समाधी हा ज्यांचा स्वभाव आहे असे. तम:पारम्‌ - 
तम म्हणजे अंधार. अज्ञान. त्याच्या पार असणारे. ज्ञानमय. 

आद्यन्तहीनं- आदी अंत हीन अखंड अस्तित्व, 

प्रपद्ये परं पावनं द्वेतहीनम्‌ - त्या परमपावन, द्वैताच्या 
अतीत असणाऱ्या भगवान शंकरांना मी शरण जातो. 


९८२२६४४६११ 


२३०) वेदसारशिवस्तोत्रम्‌ -८ 

नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते 

नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते। 

नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य 

नमस्ते नमस्ते श्रृतिज्ञानगम्य।।८।। 

भगवान शंकरांच्या या दिव्य स्वरूपाला वंदन करताना जगद्रुरु 
आदि शंकराचार्य स्वामी महाराज म्हणतात, 

नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते - विभू शब्दाचा अर्थ आहे 
व्यापक. ते वास्तवात अमूर्त असलेले व्यापक चेतन्य या विश्वाच्या 
स्वरूपात आणि मूर्त स्वरूपात येत असते. त्यामुळे त्याला विश्वमूर्ती 
म्हटले. ह्या भगवंताला नमस्कार असो. 

आचार्य श्री नमस्ते नमस्ते असा दोन वेळा उल्लेख करीत आहेत. 
त्यातला सामान्य अर्थ त्यांना वारंवार नमस्कार असो असा होतो. तर 
द्विरुक्ती करण्याचा दुसरा अर्थ फक्त आणि फक्त त्या भगवान शंकरांना 
नमस्कार असो अशी एकनिष्ठता त्यातून सुचवलेली आहे. 

नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूते- ते परमात्मतत्व चिदानंद अर्थात चित्‌ 
म्हणजे चैतन्य, ज्ञान तथा आनंदाने परिपूर्ण असते. त्याला वंदन असो. 

नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य - भगवंताला तपाच्या किंवा 
योगाच्या मार्गाने जाणून घेता येते. त्याचा अनुभव घेता येतो. त्यामुळे 
त्या तत्त्वाला तपो- योग- गम्य असे म्हणतात. अशा त्या भगवान 
शंकरांना वंदन असो. 

नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य - श्रुती म्हणजे वेद. प्राचीन 
काळी ज्ञान ऐकून पाठांतरानेच स्मरणात पक्के बसवत होते. ऐकून 
मिळत असल्याने त्याला श्रुती असे म्हणतात. त्या श्रुती अर्थात वेदांमध्ये, 
उपनिषदामध्ये, शास्त्रांमध्ये सांगितलेल्या ज्ञानाने ज्यांना जाणता येते 
ज्यांना श्रुतिज्ञानगम्य असे म्हणतात. 

अशा त्या भगवान शंकरांना वंदन असो. 


२३२) वेदसारशिवस्तोत्रम्‌ - ९० 

शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे 

गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन्‌ 

काशीपते करुणया जगदेतदेक- 

स्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोडसि।।१०।। 

भगवान श्रीशंकरांच्या वैभवाचे कथन करताना जगद्रुरु 
शंकराचार्य स्वामी महाराज म्हणतात, 

शम्भो - हे भगवंता भू म्हणजे जन्माला आलेल्या 
प्रत्येकाचे तू शम्‌ म्हणजे कल्याण करतोस. त्यामुळे हे सर्व 
जग तुला शंभू म्हणते. 

महेश - अन्य सर्व देवतांना ईश असे म्हणतात. या 
सगळ्यांपेक्षा आपण महान आहात. त्यामुळे आपल्याला 
महेश असे म्हणतात. 

करुणामय - प्रत्येक जीवाच्या उन्नतीची क्षमता आपल्या 
ठिकाणी असून शरण आलेल्या प्रत्येकाला आपण कारुण्यपूर्ण 
रीतीने त्याच्या मुक्तीचा मार्ग दाखवीत असता, 

शूलपाणे - भक्तांच्या तीन गुणांचा विलय करण्यासाठी, 
त्या तीन वर वार करणारा तीन टोकांचा त्रिशूल आपण 
धारण करता. 

गौरीपते- गौरी म्हणजे देवी पार्वती आपली अर्धांगिनी 
आहे . 

पशुपते - आपण सर्व पशु म्हणजे जीवांचे पती अर्थात 
पालनकर्ते आहात. पशुपाशनाशिन्‌- या जीवांना जखडून 
ठेवणाऱ्या व्याधी, दुःख, देन्य, पिडा, आशा इ. सर्व बंधनांचा 
आपण विनाश करता. त्यासाठी आपल्याला पशू पाश नाशी 
असे म्हणतात, 

काशीपते - श्रीक्षेत्र काशी ही आपली अत्यंत आवडती 
नगरी. आपण त्या नगरीत विविध लीला करता. 

करुणया जगदेतदेक 

स्त्वं हंसि पासि विदधासि - आपण भक्तांवरील करूणेने 
एकटेच या जगाची निर्मिती पालन आणि विनाश करता. 

महेश्वरोडसि - आपण खऱया अर्थाने आणि महेश्वर 
आहात. 

आपल्याला सादर वंदन असो. 


शांकर स्तोत्र । 
विद्यावाचस्पती 

प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


२३३) वेदसारशिवस्तोत्रम्‌ - 

त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे 
त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ। 
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश 
लिंगात्मकं हर चराचरविश्वरूपिन्‌।।११।। 


विश्वाच्या उत्पत्ती, स्थिती आणि लयाचे एकमेव कारण अशा 
स्वरूपात आपल्या उपास्य देवतेची आराधना केली जाते. 

सर्वच देवतांचे वर्णन त्याच स्वरूपात पाहावयास मिळते. 

श्री गणेश अथर्वशीर्षांत श्री गणेशाचे वर्णन येते, 

सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। 

सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति 

स॑ जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। 

त्याची आठवण करून देणारी ही रचना. जगद्रुरु शंकराचार्य 
स्वामी महाराज म्हणतात, 

त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे - हे भगवान मदनारी 
शंकरा ! हे सर्व जग आपल्यापासूनच निर्माण होते. 

त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ - हे विश्वनाथ भगवान 
शंकरा ! हे सर्व जग आपल्याच ठिकाणी स्थिर आहे. अर्थात 
आपल्या आधारावरच हे सर्व जग चालत आहे. आपणच या 
सर्व जगाचे पालन कर्ते आहात. 

याच साठी आपल्याला श्री विश्वनाथ असे म्हणतात. आपण 
या सगळ्या विश्वाचे पालक आहात. 

त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश - हे जगदीश्वरा ! 
हे सर्व जग आपल्याच ठिकाणी लय पावणार आहे. या विश्वाच्या 
अंतिम स्थानी आपणच विराजित आहात. त्याचेच प्रतीक रूपात 
आपण स्मशानात निवास करता. 

लिंगात्मकं - शिवलिंग, ज्योतिलिंग हे आपले अद्वितीय 
स्वरूप आहे.या स्वरूपात आपली मूर्ती आपल्या अमूर्त तत्त्वाचे 
निर्देशन करीत असते. 

हर चराचरविश्वरूपिन्‌ - चराचर विश्वामध्ये व्यापून असलेल्या 
हे भगवान शंकरा ! माझ्या समस्त दुःखांना हर म्हणजे दूर करा. 


